प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति 
थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) 
घटकांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा रु.२०२२७ लक्ष निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-१)/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ- 
१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.9-3/2098-RFS-lll, दि.२ मे, २०१९. 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.॥०.१८-१२/२०१८-३8-॥, दि.२० ऑगस्ट, २०१९. 
३. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक- प्रकृसिं-०११९/प्र.क्र.४१/१४ओ, दि.३० ऑगस्ट, २०१९ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.49-3/2098-RFS-Ill, दि.१७ ऑक्टोबर, २०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक- प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१/१४अे, दि.६ नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना: 

सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति 
थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) या घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र राज्य हिळ्याचे प्रमाण ६०: 
४० असे आहे. 


संदर्भाधीन दि.३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब 
अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) घटकाच्या सन २०१९-२० या वर्षाच्या रु.४८३.३३ कोटी निधीच्या कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१७ ऑक्टोबर, २०१९ च्या पत्रान्वये 
कळविलेल्या केंद्र हिछयाच्या रु.३२५ कोटी निधीच्या सुधारीत नियतव्ययानुसार सदर प्रशासकीय मान्यते 
ऐवजी संदर्भाधीन दि.६ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५४१.६७ कोटी निधीच्या कार्यक्रमास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, सन २०१९-२० या वर्षात 
सदर घटकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१३५७२ लक्ष, अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी रु.२०८८ लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.१७४० लक्ष असा एकूण रु.१७४०० लक्ष निधी 
वितरीत केला आहे. सदर निधीपैकी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१३५७२ लक्ष व राज्य IATA रु.६६५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-१/१४ओ 


लक्ष असा एकूण रु.२०२२७ लक्ष निधी आयुक्त,कृषी यांना बीडीएस प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

१. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाची सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी सन २०१९-२० या वर्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिकऱ्याचा रु.१३५७२ लक्ष (अक्षरी : 
रुपये Val पसत्तीस कोटी बहात्तर लक्ष फक्त) व राज्य हिळ्याचा रु.६६५५ लक्ष (अक्षरी : रुपये सहाष्ट 
कोटी पंचावण्ण लक्ष फक्त) असा एकूण रु.२०२२७ लक्ष (अक्षरी : रुपये दोनशे दोन कोटी सत्तावीस लक्ष 
wad) निधी बीडीएस प्रणालीवर आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळील सन 2098-20 VA मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१, पिक संवर्धन 

११३, कृषि अभियांत्रिकी 

(००)(०७) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (सर्वसाधारण) 

(२४०१२५०४), 33 अर्थसहाय्य 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१, पिक संवर्धन 

११३, कृषि अभियांत्रिकी 

(००)(२१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
(राज्य हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण), 

(२४०१५९९६), ३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर निधी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी वापरण्यात यावा. 

४. सदर निधीतून वितरीत करण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्‍कम ?॥५७ प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या 
आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. 

५. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रती थेंब अधिक पीक 
(सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन दि.३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचना, अर्टी व शर्ती तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-१/१४ओ 


६. मंजूर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि), 
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर 
योजनेंतर्गत मंजूर केलेला निधी आहरीत व संवितरीत करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तालय स्तरावर 
सहायक संचालक, लेखा- १, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
७. केंद्र शासनाच्या, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या 
मार्गदर्शक सूचनानूसार अनुज्ञेय प्रशासकीय खर्चाची रक्‍कम, मार्गदर्शक सूचनानूसार अनुज्ञेय बाबींवरच खर्च 
करण्यात यावी. 
८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१ एप्रिळ, २०१९ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सदर शासन 
परिपत्रकातील अटींची पूर्तता कृषि आयुक्तालयाने करण्याच्या अधिन व वित्त विभागाने अनैपचारिक संदर्भ 
क्र.२४४/२०१९/व्यय-१, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१११११२२८५०२००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN N 


PATIL 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) सचांलक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (कृषी) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

) सचिव (जलसंधारण व रोजगार हमी योजना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 

) 

) 

) 


सचिव (ला.क्षे.वि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
जिल्हाधिकारी (सवी 

सर्व संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

qo) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सवी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-१/१४ओ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


) सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी अधिकारी 
) सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 
) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजगी सचिव 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
१७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

१९) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

२०) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी 

२१ लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२२ उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
२३) सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

२४) निवडनस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


